शासकीय तंत्रनिकेतनातील विभाग प्रमुख 
यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करुन 
नियुक्ती पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्र. पकास-३४१९/प्र.क्र.९७/१९/तांशि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-०८ मार्च, २०२१. 
संदर्भ :- 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६. 
२. संचालक, तंत्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/२०१९/ 
५०६, दि.१४ ऑक्टोबर, २०१९ व क्र. ४अ/आस्था/परिविक्षा/२०२०/३०२, दि. २१ ऑक्टोबर, २०२०. 


शासन आदेशा:- 

शासकीय तंत्रनिकेतनांमधील, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट - अ, या संवर्गातील संबंधित 
विभाग प्रमुख (सद्या कार्यरत उपसचिव (तां) महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई) यांची दोन वर्षाच्या 
परिविक्षाधीन कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 

शासन सेवेतील अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 
संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता संबंधीतांचे प्रकरणी होत असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी खालील तक्त्यात स्तंभ क्र.६ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन समाप्त करण्यात येत 
आहे व त्यांची सेवा स्तंभ क्र.७ मध्ये नमुद केलेल्या दिनांकापासुन नियमितपणे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ. | अध्यापकाचे नांव, | नियुक्तीचा शासन | कार्यभार धारण | परिविक्षा परिविक्षा सेवा 
क्र. | पदनामवकार्यरत | निर्णय क्रमांक व केल्याचा | कालावधीत | कालावधी | नियमितपणे पुढे 
संस्थेचे नांव दिनांक दिनांक घेतलेल्या | समाप्तीचा | चालू ठेवण्याची 
रजा दिनांक दिनांक 
१ २ ३ ee | षु & Lae 
| श्री. उमेश टेनिप्रसाद । शा.नि.क्र. ससेनि- | ०४/०८/२०१६ | निरंक ०३/०८/२०१८ | ०४/०८/२०१८ 
नागदेवे, उपसचिव ३२१५/ (म.पू) (a7) (म.पू.) 
(तां) महाराष्ट्र राज्य प्र.क्र.३७०/१५/ 
तंत्रशिक्षण मंडळ, तांशि-७, 
मुंबई (मूळ पदनाम - । दि.०१/०८/२०१६ 
विभाग प्रमख 
अणुविद्युत 
अभियांत्रिकी,) 


३. संबंधित संस्था प्रमुखांनी उक्त अध्यापकाच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित 


कार्यवाही तातडीने करावी. 


शासन आदेडा क्रमांकः पकास-३४१९/प्र.क्र.९७/१९/तांशि- ७ 


४. सदर शासन आदेश, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदीन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.परिवि/ २७१५/ 
प्र.क्र.२०३/ आठ, दि. २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर झासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३०८१६१११९१७०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 1... 
Sudhir Jaya er 


ra, ou=Higher ar 
ment, postalCode=400032, 


ra, 

277025fdf54898b244953b82406eea05963bc45641 

7१8305, 

=e9d37d499a521b728aeb3dcBec38b759420308b9fd 
१7, cn=Sudhir Jaya Shetty 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
श्री. उमेश टेनिप्रसाद नागदेवे, उपसचिव (तां.) महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई (मूळ पदनाम 
विभाग प्रमख अणुविद्युत अभियांत्रिकी) (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 


प्रति, 
१. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
२. संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई, 
३. सह संचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय,मुंबई, 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र - १, मुंबई, 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई /बांद्रा. 
६. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई / बांद्रा. 
७. निवड नस्ती/तांशि-७. 


